RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


VART 


BAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ६३ ] 


मे २५, २०१८ / ज्येष्ठ ४ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १०५ 


१ . 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक एमएससी. १०१५ /प्र.क्र . ६२/ १५ / आ ( संनि). भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट -ब मधील शाखा अभियंता (स्थापत्य ) ( सेवाप्रवेश) नियम, 
१९९ ७ या नियमांमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत : 

या नियमांना महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट -ब मधील शाखा अभियंता ( स्थापत्य ), ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) नियम , २०१८ असे 
संबोधण्यात यावे. 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट- ब मधील शाखा अभियंता ( स्थापत्य ), ( सेवाप्रवेश ) नियम, १९९ ७ मध्ये ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे. ) प्रस्तावनेमध्ये जेथे “ पाटबंधारे विभाग ” असे शब्द आलेले आहेत, तेथे “ जलसंपदा 
विभाग ” असे शब्द समाविष्ट करण्यात येतील . 

मुख्य नियमांतील नियम २( अ) मध्ये जेथे “ पाटबंधारे विभाग ” असे शब्द आलेले आहेत तेथे “ जलसंपदा विभाग ” असे शब्द 
समाविष्ट करण्यात येतील . 

मुख्य नियमातील नियम ३ वगळून त्याऐवजी पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल 
“ ३ . 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट- ब मधील शाखा अभियंता ( स्थापत्य), या पदावरील नियुक्ती खालील पात्रता धारण 
करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्यांमधून ज्येष्ठता अधीन पात्रतेच्या तत्वावर करण्यात येईल : 

( अ ) ज्यांनी सांविधिक विद्यापीठाची किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांची स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी अथवा 
शासनाने तिच्याशी समकक्ष म्हणून मान्यता दिलेली अर्हता धारण केल्यानंतर ज्यांची कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य ) या संवर्गात 
स्वेच्छेनुसार नियुक्ती करण्यात आली असेल असा, विभागात नियमित आस्थापनेवर कनिष्ठ अभियंता पदावर ५ वर्षांची सेवा 
पूर्ण केली आहे ; किंवा , 


२ . 


३ . 


४ . 


भाग चार - अ - १०५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २५ , २०१८ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४० 


( ब ) सांविधिक विद्यापीठाची/ राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील ३ वर्षांची पदविका अथवा 
शासनाने तिच्याशी समकक्ष म्हणून मान्यता दिलेली अर्हताधारण केली आहे, अशा विभागात नियमित आस्थापनेवर कनिष्ठ 
अभियंता पदावर किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली आहे ;किंवा, 

( क ) ज्यांनी उस्मानिया विद्यापीठाचे अप्पर सबॉर्डिनेट प्रमाणपत्र किंवा शासनाने त्यांच्याशी समकक्ष म्हणून जाहिर केलेली 
अर्हता धारण केल्यानंतर विभागात नियमित आस्थापनेवर कनिष्ठ अभियंता पदावर किमान ७ वर्षे नियमित सेवा केली आहे ; 
किंवा 

( ड ) ज्यांनी ( अ), ( ब) आणि ( क ) मधील अर्हता धारण केलेली नाही, परंतू, विभागामध्ये नियमित आस्थापनेवर कनिष्ठ 
अभियंता पदावर १० वर्षे नियमित सेवा केली आहे : 


परंतु , असे की , उपरोक्त नमूद ( अ), ( ब), ( क ) व ( ड) मधील अर्हता व अनुभव घारण करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता यांना शाखा अभियंता 
( स्थापत्य ) या पदावर नियुक्ती देण्यापूर्वी, कनिष्ठ अभियंता , पदासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेमधील परिशिष्ट -१ मध्ये विहीत 
केलेली व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असेल . ” 


. 


५ . 


“ 


मुख्य नियमातील नियम ४ ऐवजी पुढील नियम अंतर्भूत करण्यात येईल : 

४ शाखा अभियंता (स्थापत्य ) गट “ ब ” या पदावर नियुक्ती देण्यापूर्वी त्या व्यक्तीस नियमानुसार मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा, 
जर ती व्यक्ती आधीच या परीक्षा उत्तीर्ण नसेल तर अथवा अशा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली नसेल तर , उत्तीर्ण होणे 
अनिवार्य असेल. 


" 


६ . 


मुख्य नियमांच्या नियम ५ नंतर पुढील नियम अंतर्भूत करण्यात येईल : 
६ शाखा अभियंता ( स्थापत्य ) गट “ ब 

ब ” या पदावर नियुक्ती देण्यापूर्वी त्या व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान 
संचालनालयाने वेळोवेळी विहीत केलेले संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील . ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गोविंद आप्पासाहेब लोखंडे, 

शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २५, २०१८ / ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ४० 


eu 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 25th April 2018 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No.MSC . 1015 /CR.62/ 15 /E ( C.R .).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Sectional Engineer (Civil ), Group B , in the Maharashtra 
Service of Engineers (Recruitment) Rules , 1997, namely : 

1. These rules may be called the Sectional Engineers (Civil), Group - B , in the 
Maharashtra Service of Engineers (Recruitment ) ( Amendment), Rules , 2018 . 


2. In the Sectional Engineer (Civil), Group - B , in the Maharashtra Service of Engineers 
(Recruitment ) Rules, 1997 (hereinafter referred to as “ the Principal Rules”), in the preamble 
for the words " Irrigation Department ” the words “ Water Resources Department ” shall be 
substituted . 


3. In rule 2 of the principal Rules, in clause (a ) for the words “ Irrigation Department 
the words “ Water Resources Department ” shall be substituted . 
4. For rule 3 of the Principal Rules, the following rule shall be substituted , namely , 

“ 3 Appointment to the post of Sectional Engineer (Civil), Group- B , (Gazette ), in 
the Maharashtra Services of Engineers shall be made on the basis of seniority subject to 
fitness , from amongst the persons holding the post of Junior Engineer who , 

(a ) Possess a degree of statutory University or of recognized institute, in 
Civil Engineering or any other qualification declared by the Government to be 
equivalent thereto , and joined in this cadre willingly , and have put in not less than 
five years regular service as a Junior Engineer on regular establishment in the 
Department ; or 

(6 ) Possess a three years Diploma of Statutory University or awarded by the 
State Technical Education Board in Civil Engineering or any other qualication 
declared by the Government to be equivalent thereto ; and have put not less than 
five yers regular service as Junior Engineer on regular establishment in the 
Department ; or 

(c ) Possess an Upper Subordinate Certificate awarded by the Osmania 
University, or any other qualification declared by the Government to be equivalent 
thereto , and have put in not less than seven years regular service as Junior Engineer 
on regular establishment in the Department ; or 

(d ) Does not possess any of the qualifications mentioned in clause (a ) (b ) and 
(c ) above but have put in not less than ten years regular service as a Junior Engineer 

on regular establishment in the Department : 
Provided that , Junior Engineer possessing the qualifications and experience in clause ( a ), 
(b ), (c ) and (d ) above should have passed the Professional Examination specified in Appendix - I of 
the Maharashtra Public Works Manual for the post of Junior Engineer, before appointing to the 
post of Sectional Engineer (Civil), Grade - B ” . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २५ , २०१८ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४० 


C6 


5 . For rule 4 of the Principal Rules, the following rule shall be substituted namely : 

4. A person should have passed the Examinations in Hindi and Marathi according 
to the rules made in that behalf , unless be has already passed or has been exempted , 
from passing those examination , before appointing to the post of Sectional Engineer (Civil) 
Group- B ”. 
6. After Rule 5 of the Principal Rules , the following shall be added namely : 

A person should possess a Certificate in Computer Operation precribed by the 
Directorate of Information Technology of the Government of Maharashtra from time to time 
before appointing to the post of Sectional Engineer (Civil ) Group- B ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GOVIND APPASAHEB LOKHANDE , 

Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


